कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान 
संस्था, मुंबई यांच्या कार्यालयांतर्गत अनुसूचित 
जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि जात 
वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या अधिकारी / 
कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पद निर्माण करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमएलआय-१०२०/प्र.क्र.२१/काम-६ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम काम मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २७ नोव्हेंबर, २०२० 


संदर्भः १) झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६ब, 
दि.२१/१२/२०१९. 
२) संचालक, कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था,मुंबई 
यांचा कार्यालयीन आदेशा क्र.मश्रविसं/१२६०, दि.१०/११/२०२०. 
३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७ओ /१६ब, 
दि.३०/०६/२०२०. 


प्रस्तावना:- 


मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपील क्र.८९२८/२०१५ (चेअरमन अँड मॅनेजिंग डायरेक्टर), 
एफसीआय आणि इतर विरुध्द जगदिश बलराम बहिरा व इतर) व इतर याचिकांमध्ये दि.०६/०७/२०१७ रोजी 
मागास जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर जातीचे दावे अवैध 
ठरलेल्या व्यक्‍तींना शासकीय सेवेत सरंक्षण देय ठरत नाही, असा निर्णय दिलेला आहे. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 
खंडपीठ नागपूर यांनी रिट याचिका क्र.३१४०/२००८ मध्ये दि.२८/०९/२०१८ च्या आदेशान्वये मा.सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या आदेशानुसार दि.३१/१२/२०१९ पर्यन्त कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. मा.उच्च 
न्यायालयाचे सदर आदेश विचारात घेता मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची राज्यात अंमलबजावणी 
करण्यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने दि.२१/१२/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निर्देश दिले आहेत. 
त्यानुसार उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभागाच्या अधिपत्याखालील कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम 
विज्ञान संस्था, मुंबई कार्यालयांतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून मूळ नियुक्‍ती मिळविलेल्या तथापि 
सदर प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शकलेल्या श्री.प्र.पु.निमजे,संशोधन सहायक या 
कर्मचाऱ्याची सेवा संदर्भ क्र.२ अन्वये अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आली आहे. त्यानुसार 
अधिसंख्यपदावर वर्ग करण्यात आलेल्या सदर कर्मचाऱ्यासाठी अधिसंख्य पद निर्माण करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये (परिच्छेद क्र.१) सामान्य प्रशासन विभागाने सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या दि.२१/१२/२०१९ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.१ (अ) ते (इ) मध्ये नमूद केलेल्या कर्मचाऱ्याला 
अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याचे तसेच अधिसंख्ये पदे निर्माण करण्याचे प्राधिकार प्रशासकीय विभागांना दिलेले 
आहेत. यास्तव, मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र.८९२८/२०१५ व इतर याचिकांमध्ये 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलआय-१०२०/प्र.क्र.२१/काम-६ 


दि.०६/०७/२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
दि.२१/१२/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभागाच्या 
अधिपत्याखालील कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई यांचे अधिपत्याखालील 
मूळ अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गातून नियुक्‍त झालेले तथापि अनुसूचित जमातीचे वैधता 
प्रमाणपत्र सादर करु न शकलेल्या गट-क मधीळ खालील ded नमूद कर्मचाऱ्याच्यासाठी 
खालीलप्रमाणे १ अधिसंख्य पद निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


गट-क संवर्गात निर्माण करण्यात येणारे अधिसंख्य पद:- 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव सध्या कार्यरत असलेले | मूळ नियुक्तीचे पद शासन सेवेतील 
पद नियुक्तीचा दिनांक 
णि supe पुंडलिक| संशोधन सहायक संशोधन सहायक ०२/०९/१९९४ 
निमजे 


२. ART पदावर सेवा वर्ग करण्यात येणारा कर्मचारी सध्या ज्या पदावर कार्यरत आहे त्या 
पदासाठी निर्माण केलेले अधिसंख्य पद संबंधित कर्मचाऱ्याच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग झाल्याच्या 
दिनांकापासून तात्पुरत्या स्वरुपात ११ महिन्यांकरिता किंवा ते सेवेत राहीले असते तर ते ज्या 
दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यन्त यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यन्त अस्तित्वात 
राहील. 


३. सदर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्र.बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७ ओ/१६-ब, 
दि.३०/०६/२०२० नुसार प्राप्त प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२०११२७१५०३५४०३१० असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Arun Vasant Shinde 
(अ.व.शिंदे ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति: 


. मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 


Cc “७ A  -0 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलआय-१०२०/प्र.क्र.२१/काम-६ 


५. सह सचिव (कामगार), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६. संचालक, कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, 
दादाभाई चमारबागवाला मार्ग, परेल, मुंबई. 
७. महालेखापाल, (लेखापाल / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १ व 2, मुंबई, नागपूर. 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
११. संबंधीत कर्मचारी, (कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र 
श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई यांच्यामार्फत) 
१२. निवड नस्ती, कामगार-६ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


